सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची 
वेतनसंरचनेचा पहिला/ दुसरा /तिसरा 
लाभ मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 

कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्रक्र.११/प्रशा-२ (रोजगार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : २८ जून, २०२१ 


संदर्भ:- १) आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, 


नवीमुंबई यांचे पत्र क्रमांक : कौविरावेउआ-२/राप/(०८/२०२०) 
/3348, दिनांक ३०/०६/२०२० 


२) शासन, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता यांचे सम क्रमांचे 


आदेशा, दिनांक १६ जून, २०२१ 


शासन आदेशा : 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०२ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयाअन्वये सुधारीत 


सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचनेचा पहिला/ दुसरा 


लाभ / तिसरा लाभ मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संदर्भाधिन 
दिनांक १६ जून, २०२१ शासन आदेश रद्द करुन, या आदेशाद्वारे कौशल्य विकास, रोजगार 


व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक आयुक्‍त गट-अ (वेतनश्रेणी एस-१८ : ४९१०० १५५८००) 


या पदावर सळग १० वर्षाची तसेच कौ.वि.रो. व उ.मा. अधिकारी या पदावर ३० वर्ष नियमित 
सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा (एस २३ : ६७७०० - २०८७००) 


पहिला /दुसरा/ तिसरा लाभ खालील अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत पहिला लाभ 


अ. | अधिकाऱ्याचे सध्याचे पदनाम स्तंभ ३ मधील | वित्त विभाग शा.नि. दिनांक 
क्र. नाव पदावर ०२ मार्च, २०१९ नुसार 
नियुक्तीचा । लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत 
दिनांक आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत 
पहिला लाभ अनुज्ञेय दिनांक 
ee] ०२ ०३ 1 ९0४ | ०५ 
हि श्रीम.अ.ऊ.पवार | सहायक आयुक्त | ०१.०९.२००७ ०१.०९.२०१७ 
2 श्री.छा.गी.पवार | सहायक आयुकत | ०७.११.२००८ ०७.११.२०१८ 


शासन आदेडा क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.११/प्रशा-२ (रोजगार) 


तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत दुसरा लाभ 


अ. | अधिकाऱ्याचे सध्याचे पदनाम आश्वासित | सुधारीत वित्त विभाग 
क्र. नाव प्रगती सेवांतर्गत  । शा.नि. दिनांक ०२ 
योजनेंतर्गत । आश्वासित | aro ,१९ 
पहिला लाभ | प्रगती नुसार लाभांच्या 
मंजूर योजनेंतर्गत | सुधारीत 
केल्याचा ।दुसरा सेवांतर्गत 
दिनांक लाभाकरीता आश्वासित प्रगती 
पात्र ठरत | योजनेंतर्गत दुसरा 
असल्याचा । लाभ अनुज्ञेय 
दिनांक झाल्याचा दिनांक 
Eg OQ 03 Leh ०५ ०६ 
a श्री.वि.का.भुसारे | सहायक आयुक्‍त | २८.०३.२००६ | 22.03.2098 | ०१/०१/२०१६ 
Q श्री.वि.वा.गवंडी | सहायक आयुक्त | १९.०८.२००६ | १९.०८.२०१४ | ०१/०१/२०१६ 
3 श्री.सं.नं.म्हस्के | सहायक आयुक्त | १८.०१.२००७ | १८.०१.२०१५ | ०१/०१/२०१६ 
8 श्री.सु.द.तलवारे | सहायक आयुक्‍त | १४.०२.२००७ | १४.०२.२०१५ | ०१/०१/२०१६ 
(से.नि.) 
तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत तिसरा लाभ 
अ. | अधिकाऱ्याचे | सध्याचे पदनाम | आश्वासित सुधारीत वित्त विभाग af. 
क्र. नाव प्रगती सेवांतर्गत | दिनांक ०२ मार्च , 
योजनेंतर्गत | आश्वासित । २०१९ नुसार 
दुसरा लाभ प्रगती लाभांच्या सुधारीत 
मंजूर योजनेंतर्गत | सेवांतर्गत आश्वासित 
केल्याचा तिसरा प्रगती योजनेंतर्गत 
दिनांक लाभाकरीता | तिसरा लाभ अनुज्ञेय 
पात्र ठरत | झाल्याचा दिनांक 
असल्याचा 
दिनांक 
Ex ०२ 03 1 ०0४ | ०५ ०६ 
¥ श्री.सु.ब.कदम | कौ. वि. रो. व उ. | 90.08.2008 | 90.08.2094 ०१/०१/२०१६ 
से.नि. मा. अधिकारी 


२. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांनी सदर आदेशाची 


अंमलबजावणी करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.११/प्रशा-२ (रोजगार) 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२१०६२८१७२२२७१७०३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Baban Sheshrao Mandwe : 


(ब. शा. मांडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२. मा.राज्यमंत्री (कौडलय विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई /नागपूर 


४. आयुकत, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवीमुंबई 


५. उप AYA, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय विभागीय 
मुख्यालय (सर्व) 


६. सहायक आयुक्त, जिल्हा कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तलय 
(सबंधित सवी 


७. सहायक आयुक्‍त, Hie’ विकास,रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, 
(सबंधित सर्व ) 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित सवी 


११. सबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता AYIA , 


कोकण भवन, नवीमुंबई यांचेमार्फत) 
१२. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


